केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास 
योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत विविध 
आवास योजना गतिमान करणे व 
गुणवत्ता वाढीसाठी राज्यात “महा 
आवास अभियान २०२३-२४ ” 
राबविणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
ग्रामविकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई-४०० ००१. 
तारीख :- ०७ नोव्हेंबर, २०२३ 


वाचा :- 

१. ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:पीएमएवाय-जी-२०१६/प्र.क्र.३३३/योजना-१०, 
दिनांक १४ ऑक्टोबर, २०१६ 

२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : बीसीएच-२०११/ 
प्र.क्र. १२६/मावक-२, दिनांक १९ नोव्हेंबर, २०११. 

३. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : घरकुल-२०१२/प्र.क्र.३८(भाग-१) / 
का-१७, दिनांक २८ मार्च, २०१३. 

४. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : घरकुल-२०१६/प्र.क्र.३७/का-१७, 
दिनांक २७ मे, २०१६. 

५. आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : आदिम-२०१५/प्र.क्र. ८९/का-१९, 
दिनांक ३१ मार्च, २०१६. 

६. विजाभज, इमाव व विमाप्र कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : गृनियो-२०१७/ 
प्र.क्र. ६० / विजाभज-१, दिनांक २४ जानेवारी, २०१८. 

७. उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: इबांका २०१८/प्र.क्र.२०८/ 
कामगार-७, दिनांक १४ जानेवारी, २०१९. 

८. ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०१७ / प्र.क्र. ६० /योजना-१०, 
दिनांक १४ जुले, २०१७. 

९. ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : प्रआयो-२०१७ / प्र.क्र. ३४८/योजना-१०, 
दिनांक १६ फेब्रुवारी, २०१८. 

१०. इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, शासन निर्णय क्रमांक: वगृयो-२०२३/प्र.क्र.३३/ 
योजना-५, दिनांक २८ जुले, २०२३. 

प्रस्तावना - 


“सर्वासाठी घरे-२०२४” हे केंद्र शासनाचे महत्वाचे धोरण असून राज्य शासनाने देखील या 


धोरणाचा स्विकार केला आहे. या अनुषंगाने राज्यात राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


कार्यालयाच्या माध्यमातून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण तसेच राज्य पुरस्कृत 
रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, 
अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, Bada चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक 
अहिल्यादेवी होळकर घरकुल योजना, मोदी आवास घरकुल योजना अशा विविध ग्रामीण 
गृहनिर्माण योजना तसेच त्यांना पूरक पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी 
अर्थसहाय्य योजना व ग्रामीण भागातील अतिक्रमण नियमानुकूल करणे san विविध योजना 
राबविण्यात येत आहेत. 

संयुक्‍त राष्ट्रांच्या शाश्वत विकास ध्येये (Sustainable Development Goals) मधील 
ध्येय क्रमांक ११ नुसार किफायतशीर गृहनिर्माण (Affordable प०१५1॥॥12) क्षेत्रात काम झाल्यास 
एकूण १७ SDG पैकी किमान १४ SDG वर सकारात्मक प्रभाव पडणार आहे. यासाठी 
घरकुलांच्या कामाची प्रगती फक्त संख्यात्मक न राहता गुणात्मक राहवी, नावीन्यपूर्ण कल्पना 
अंमलात आणून लाभार्थ्यांना सर्व सुविधायुक्त sail घरकुले उपलब्ध करुन द्यावीत, तसेच 
नैसर्गिक आपत्ती प्रतिरोधक घरकुले बांधण्यासाठी सर्वांनी पुढाकार घ्यावा असे शासनाचे ध्येय 
आहे. 

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण ही योजना देशात दिनांक २० नोव्हेंबर, २०१६ पासून 
अंमलात आली असून दरवर्षी दिनांक २० नोव्हेंबर हा राष्ट्रीय आवास fer म्हणून राबविण्यात 
येतो. या वर्षी राष्ट्रीय आवास दिनाचे औचित्य साधून राज्यात सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजना 
अधिक गतिमान करण्यासाठी व गुणवत्तावाढीसाठी सन २०२३-२४ या वर्षामध्ये “महा आवास 
अभियान २०२३-२४” राबविण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


झासन निर्णय - 


“सर्वांसाठी घरे-२०२४” या शासनाच्या धोरणांतर्गत अभियान कालावधीत विविध उपक्रम 
राबवून केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, 
शबरी आवास योजना, पारधी आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार 
आवास योजना, यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर 
घरकुल योजना, मोदी आवास घरकुल योजना या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी 
अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गतिमान करणे व गुणवत्ता आणणे या हेतूने महाराष्ट्र राज्यात 
दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२३ रोजीच्या राष्ट्रीय आवास दिनाचे औचित्य साधून दिनांक २० नोव्हेंबर, 
२०२३ ते दिनांक ३१ मार्च, २०२४ या कालावधीत “महा आवास अभियान २०२३-२४” राबविण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. 


पृष्ठ २८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


2. 


“महा आवास अभियान २०२३-२४” राबविण्याचे उद्देठा:- 


राज्यात ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्याच्या कामास गतिमान 


करणे. 

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमध्ये शासकीय यंत्रणा व पंचायतराज संस्था यांचेबरोबरच 
समाजातील सर्व घटक जसे- स्वयंसेवी संस्था (लायन्स क्लब, रोटरी क्लब, इ.), सहकारी 
संस्था (साखर कारखाने, दुधसंघ, इ.), खासगी संस्था (Corporates), तंत्र शिक्षण संस्था 
(IITB, COEP, VNIT, इ.), बँका, लोकप्रतिनिधी, लाभार्थी, ग्रामस्थ, इ. भागधारकांचा 
सक्रीय सहभाग वाढविणे. 

राज्यात ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रातील भागधारकांची क्षमताबांधणी व जन-जागृतीद्वारे लोक 
चळवळ उभी करणे. 

ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या विविध 


योजनांचा कृतिसंगम (Convergence) घडवून आणणे. 
ग्रामीण गृहनिर्माण क्षेत्रामध्ये नावीन्यपूर्ण उपक्रम राबवून घरांचा दर्जा व गुणवत्ता वाढविणे. 


“महा आवास अभियान २०२३-२४” कालावधीत राबवावयाचे उपक्रम :- 

भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे :- ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत गरजू, 
पात्र परंतु घरकुल बांधकामासाठी जागा उपलब्ध नसलेल्या लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी पंडीत दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, 
शासकीय जागा विनामूल्य उपलब्ध करण्याची योजना, ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे 
नियमानुकूल करण्याची योजना व इतर मार्ग - उदा. बक्षीसपत्र, संमतीपत्र, भाडेपट्टा, इ. 
प्रभावीपणे राबवून उर्वरित सर्व भूमिहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करून देणे. 


घरकुलांना उद्दिष्टांप्रमाणे १०० टक्के मंजूरी देणे :- केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास 
योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी 
आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल 
योजना, मोदी आवास घरकुल योजना या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत जिल्ह्यांना 
वितरीत करण्यात आलेल्या घरकुल उद्िष्टांनुसार १०० टक्के लाभार्थ्यांना मंजूरी देणे 
आणि लाभार्थ्यांच्या सक्रीय सहभागासाठी लाभार्थी मेळाव्याचे आयोजन करून लाभार्थ्यांना 
घरकुल मंजूरीचे पत्र त्वरीत वितरीत करणे. घरकुल बांधकामाबाबत तांत्रिक मार्गदर्शन 
करणे व भूमिपूजन कार्यक्रम आयोजित करुन घरकुलाचे बांधकाम सुरु करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


मंजूर घरकुलांना सर्व हप्ते वेळेत वितरीत करणे:- केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास 
योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी 
आवास योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल 
योजना, मोदी आवास घरकुल योजना या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत मंजूर 
घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे वितरण ७ दिवसांत करणे. पुढील हप्ते घरकुलांच्या भौतिक 
प्रगतीनुसार विनाविलंब वितरीत करणे. हे करतांना लाभार्थ्यांच्या सक्रीय सहभागासाठी 
स्थानिक स्तरावर हप्ते वितरण कार्यक्रमाचे आयोजन करणे. 


सर्व मंजूर घरकुले भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे:- केंद्र पुरस्कृत प्रधानमंत्री आवास योजना- 
ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत रमाई आवास योजना, शबरी आवास योजना, पारधी आवास 
योजना, आदिम आवास योजना, अटल बांधकाम कामगार आवास योजना, 
यशवंतराव चव्हाण मुक्‍त वसाहत योजना, पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर घरकुल 
योजना, मोदी आवास घरकुल योजना या सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत सर्व मंजूर 
घरकुलांचे काम भौतिकदृृष्ट्या पूर्ण करणे. यामध्ये लाभार्थ्यांच्या सक्रीय सहभागासाठी 
त्यांच्या बैठका/मेळावे घेणे, सरपंच, ग्रामसेवक/ग्राम विकास अधिकारी, ग्रामपंचायत 
कर्मचारी, महिला स्वयंसहाय्यता गट, अंगणवाडी कर्मचारी, आशा कर्मचारी, ग्रामीण 
गृहनिर्माण अभियंता, इ. यांनी घरकुलांना वेळोवळी भेटी देणे व मंजूर केलेली सर्व घरकुले 
किमान कालावधीत व गतीने पूर्ण करणे. 


प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) पूर्ण करणे:- प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
अंतर्गत घरकुलांना पहिला हप्ता प्रदान केल्यापासून १२ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधी 
झालेली, मात्र अद्यापपर्यंत अपूर्ण असलेली प्रलंबित घरकुले (Delayed Houses) 
प्राधान्याने पुर्ण करणे. यासाठी प्रलंबित घरकुलांच्या यादीनुसार घरकुले प्रलंबित 
राहण्यामागची कारणे शोधून त्या कारणांचे विश्लेषण करुन त्यावर उपाययोजना करून 
सदर घरकुले पूर्ण करणे, याकामी गरजेप्रमाणे तालुका कायदेविषयक सहाय्य व सल्ला 
समितीच्या सहाय्याने “लोक अदालत' वा इतर मार्गाने लाभार्थ्यांना घरकुल पूर्ण 
करण्यासाठी प्रवृत्त करणे. तसेच पूर्ण होऊ न शकणारी प्रलंबित घरकुले प्रधानमंत्री 
आवास योजना ग्रामीणच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार Refund करुन Remand करणे व 
यापुढे प्रलंबित घरकुलांच्या यादीमध्ये नविन घरकुलांचा समावेश होणार नाही याची दक्षता 
घेणे. 


पृष्ठ २८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


vi. 


vii. 


viii. 


ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे:- घरकुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास 
योजना-ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे उद्दिष्ट हे प्रशिक्षण देणाऱ्या 
संस्था (Training Provider) यांच्याशी समन्वय ठेवून पूर्ण करुन त्यांचे मुल्यांकन 
(Assessment) त्वरीत पूर्ण करुन घेणे व सदर माहिती आवास सॉफ्टवर अद्ययावत होईल 
याची खात्री करणे. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत प्रलंबित घरकुले 
(Deleayed Houses) प्राधान्याने पूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षणाचा उपयोग 
करून घरकुले पूर्ण करणे. तसेच प्रशिक्षित ग्रामीण गवंडी व ग्रामपंचायत क्षेत्रातील इतर 
उपलब्ध गवंडी यांची ग्रामपंचायतनिहाय यादी तयार करुन त्यांचे पॅनेल बनविणे व या 
पॅनेलमधील गवंड्यांचा ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील घरकुलांच्या बांधकामात सहभाग 
घेणे. 


बहुमजली इमारती, गृहसंकुले व हाऊसिंग अपार्टमेंटची उभारणी करणे:- जागांची 
कमतरता व जागांच्या किमती यांचा विचार करून कमी जागेत जास्त लाभार्थी 
सामावण्यासाठी लाभार्थ्यांना मार्गदर्शन करून, प्रवृत्त करून एकत्र आणणे व त्यांच्या 
एकत्रित निधीतून जागा खरेदी करणे व त्याद्वारे त्यांच्या बहुमजली इमारती, गृहसंकुले व 
अपार्टमेंट द्वारे घरांचे स्वप्न पूर्ण करणे. अशा लाभार्थ्यांच्या राज्यात प्रत्येक जिल्हा परिषद 
गटामध्ये प्रत्येकी किमान एक याप्रमाणे बहुमजली इमारती (G+ १ ते ४, गृहसंकुले व 
हाऊसिंग अपार्टमेंट उभारणे. 


डेमो हाऊसचा प्रभावी वापर करणे :- घरकुलांची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी व लाभार्थ्यांना 
मार्गदर्शक ठरण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत तालुका व जिल्हा 
स्तरावर डेमो हाऊसची निर्मिती करण्यात आली आहे. ही सर्व तालुकास्तरीय व 
जिल्हास्तरीय डेमो हाऊसेस किरकोळ कामांसह पूर्ण झाल्याची खात्री करणे. लाभार्थ्यांना 
मार्गदर्शनासाठी जिल्हास्तरीय डेमो हाऊसेस, तालुकास्तरीय डेमो हाऊसेसला 
लाभार्थ्याच्या प्रत्यक्ष भेटी आयोजित करुन ग्रामपंचायत स्तरावरील डेमो हाऊस मॉडेल 
लाभार्थ्यास वेळोवेळी दाखवून त्याप्रमाणे त्यांच्या घरकुलांची कामे होण्यासाठी त्यांचा 
प्रभावी वापर होईल याची दक्षता घेणे. या व्यतिरीक्त प्रत्येक डेमो हाऊसमध्ये माहिती कक्ष 
किंवा लाभार्थी / महिला स्वयं सहायता गट यांच्या उत्पादनांच्या विक्रीसाठी महिला 
स्वयंसहायता गट/ग्रामसंघ/प्रभाग संघ/विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्था/शेतकरी 
उत्पादक कंपनी, इ. समुदाय आधारीत संस्थांच्या सहकार्यातून कॉप-शॉप (Co-op Shop) 
सुरु करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


ix. 


शासकीय योजनांशी कृतीसंगम (Convergence) करणे :- सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण 
योजनांच्या लाभार्थ्यांचे जीवनमान उंचावण्यासाठी शासनाच्या विविध योजनांशी कृतीसंगम 
करणे. जसे - ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी 
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना, शौचालयासाठी स्वच्छ भारत मिशन- 
ग्रामीण, नळाने पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी जळ जीवन मिशन, 
गॅस जोडणी साठी प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, विद्युत जोडणी साठी सौभाग्य योजना, 
उपजिविकेचे साधन उपलब्ध करुन देणेसाठी राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती faa, 
उर्जेच्या बचतीसाठी महाराष्ट्र उर्जा विकास अभिकरण (महाउरजा), इ. 

तसेच दलित वस्ती सुधार योजना, ठक्कर बाप्पा आदिवासी वस्ती सुधार योजना, 
जिल्हा परिषद सेस, पंचायत समिती सेस, ग्राम पंचायत सेस, सीएसआर निधी इ. च्या 
माध्यमातून लाभार्थ्यांची घरकुले, बहुमजली इमारती, गृहसंकुले, अपार्टमेंट यांना मूलभूत 
नागरी सुविधा जसे जोडरस्ते, अंतर्गत रस्ते, ड्रेनेज सिस्टीम, पथदिवे, इ. उपलब्ध करुन 
देणे. 


नावीन्यपूर्ण उपक्रम (Innovations / Best Practices) राबविणे : 
ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये गतिमानता व गुणवत्ता आणण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे नाविन्यपूर्ण उपक्रम राबविणे :- 


. लॅण्ड बँक - सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील भूमिहीन लाभार्थ्यांना घरकुल 


बांधकामाकरीता जागा उपलब्ध करुन देण्यासाठी ग्रामपंचायत स्तरावर विविध मार्गानी 
उपलब्ध होणाऱ्या जागांची “लॅण्ड बँक' तयार करणे. 


. सॅण्ड बँक ad ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकामाकरीता 


वाळू उपलब्ध करुन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा परिषद गटात किमान एक याप्रमाणे “सॅण्ड 
बँक? ची निर्मिती करणे. 


. OPS Ale - राज्यात महिला स्वयंसहायता गट/ग्राम संघ/प्रभाग संघ/विविध कार्यकारी 


सेवा सहकारी संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपनी, इ. समुदाय आधारीत संस्थाद्वारे प्रत्येक 
जिल्हा परिषद गटामध्ये किमान एक घरकुल मार्ट सुरू करून त्याद्वारे घरकुलाचे बांधकाम 
साहित्य जसे - दगड, विटा, वाळू, सिमेंट, दारे, खिडक्या, छताचे साहित्य, इ. विक्रीसाठी 
उपलब्ध करणे. 


. गृहकर्ज - घरकुलांचे बांधकाम जलद गतिने पूर्ण करण्यासाठी वित्तीय संस्थांच्या 


समन्वयातून गरजेप्रमाणे इच्छुक लाभार्थ्यांना गृहकर्ज मिळवून देण्याची प्रक्रीया सुलभ 
करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


चि 


१०, 


वाळूला पर्याय :- Hal सॅण्ड, सिमेंट ब्लॉक, फ्लाय sar ब्रिक्स, इंटर लॉकींग ब्रिक्स, हॉलो 
ब्रिक्स, इत्यादींचा वापर वाळूला पर्याय म्हणून करणे. 


. मॉडेल हाऊसेस :- किमान १०% घरकुल बांधकामामध्ये फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन 


गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर हार्वेस्टींग, सौरउर्जा साधने व नेट बिलींग, इ.चा वापर करून 
मॉडेल हाऊसेस उभारणे. रंगरंगोटी करतांना पत्र क्र.जा.क्र.राव्यक-ग्रागू/बांध/१४०/ 
२०२१, दिनांक १८ मे, २०२१ रोजीच्या पत्रानुसार घरकुलांना रंगसंगती करणे. 


. नवनवीन तंत्रज्ञान - किमान १०% घरकुल बांधकामासाठी स्थानिक बांधकाम साहित्य, 


नवनवीन बांधकाम तंत्रज्ञान,किफायतशीर बांधकाम तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक 
तंत्रज्ञान, इ. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. 


. पथदर्शी प्रकल्प :- सिडको (City and Industrial Development Corporation of 


Maharashtra Limited) सारख्या शहरी गृहनिर्माण करणाऱ्या संस्थांच्या मदतीने 
पथदर्शी प्रकल्प म्हणून Precast Technology घरे करण्यासाठी प्रयत्न करणे. 


. घरावर ग्रामीण गृहनिर्माण योजनेचा लोगो, पती पत्नीचे नाव व ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता 


नोंदवही मध्ये घरकुलाची नोंद इ. बाबींची पूर्तता करणे. 

क्षेत्र अधिकारी अँप :- ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार यांनी प्रधानमंत्री आवास 
योजना-ग्रामीण ची प्रभावी अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापनासाठी क्षेत्र अधिकारी 
अँप (Area Officer App) ची निर्मिती केली आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या 
कामाची पहाणी करतांना या अँपचा जास्तीत जास्त वापर करणे. 


“महा आवास अभियान २०२३-२४” अंमलबजावणीसाठी क्षमताबांधणी कार्यक्रम : 
“महा आवास अभियान 2023-28" राज्यस्तरीय शुभारंभ कार्यशाळा:- अभियानाचा 
शुभारंभ 'राष्ट्रीय आवास दिन' दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२३ रोजी मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र 
राज्य यांच्या शुभहस्ते, मा.उप मुख्यमंत्री, मा.मंत्री (ग्रामविकास), मा.मंत्री (महसूल, 
आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य, इतर मागास व बहुजन कल्याण), 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, अतिरिक्‍त मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव (महसूल 
विभाग, आदिवासी विकास विभाग, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, इतर मागास 
व बहुजन कल्याण विभाग), प्रधान सचिव (ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग), आयुक्त, 
(आदिवासी विकास, समाज कल्याण, कामगार), संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण 
गृहनिर्माण यांचे उपस्थितीत राज्यस्तरीय कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात यावे. 

या कार्यशाळेत सर्व विभागीय आयुक्‍त, जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी 
(जिल्हा परिषद), प्रकल्प संचालक (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा), राज्य व्यवस्थापन 


पृष्ठ २८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयातील अधिकारी/कर्मचारी, बँक प्रतिनिधी, मिडीया 
प्रतिनिधी, इत्यादींना अभियानाबाबत मार्गदर्शन करण्यात यावे. 


२) विभागस्तरीय कार्यशाळा:- राज्यातील सर्व विभागांमध्ये दिनांक २१ नोव्हेंबर, २०२३ ते 
२७ नोव्हेंबर, २०२३ या कालावधीत संबंधित विभागीय आयुकत यांचे अध्यक्षतेखाली 
जिल्ह्यातील जिल्हाधिकारी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), अतिरिक्‍त 
आयुक्‍्त/ उपायुक्‍त (आदिवासी विकास, सामाजिक न्याय, कामगार) यांचे उपस्थितीत 
विभागस्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात यावे. 

या कार्यश्ाळांत प्रकल्प संचालक (जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा), प्रकल्प 
अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प), सहाय्यक आयुक्‍त (समाज कल्याण), 
उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी (महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम कामगार 
कल्याणकारी मंडळ), जिल्हा माहिती अधिकारी, गट विकास अधिकारी, विभागीय 
कार्यालयातील संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, बँक प्रतिनिधी, मिडीया प्रतिनिधी, इ. यांना 
अभियानाबाबत मार्गदर्शन करण्यात येईल. सदर कार्यशाळेस राज्यस्तरावरुन राज्य 
व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण कार्यालयाचे अधिकारी निरीक्षक म्हणून उपस्थित 
राहतील. 


३) जिल्हास्तरीय कार्यशाळा:- राज्यातील सर्व जिल्ह्यांमध्ये दिनांक २८ नोव्हेंबर, २०२३ ते 
०४ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत मा.पालकमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली तसेच मा.अध्यक्ष, 
जिल्हा परिषद यांचे प्रमुख उपस्थितीत आणि मा. खासदार, मा. आमदार, जिल्हाधिकारी, 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी (जिल्हा परिषद), प्रकल्प संचालक (जिल्हा ग्रामीण विकास 
यंत्रणा), प्रकल्प अधिकारी (एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, सहाय्यक आयुक्‍त 
(समाज कल्याण), उप जिल्हा कार्यकारी अधिकारी (महाराष्ट्र इमारत व इतर बांधकाम 
कामगार कल्याणकारी मंडळ) यांच्या उपस्थितीत जिल्हास्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन 
करण्यात यावे. 

या कार्यशाळांत जिल्ह्यातील सर्व पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, गट 
विकास अधिकारी, तहसिलदार, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा कार्यालयातील संबंधित 
अधिकारी/कर्मचारी, तालुकास्तरीय डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता, 
बॅक प्रतिनिधी, मिडीया प्रतिनिधी, इ. यांना अभियानाबाबत मार्गदर्डान करण्यात येईल. 
सदर कार्यशाळेस विभागस्तरावरील अधिकारी हे निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहतील. 


पृष्ठ २८ पैकी ८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


४) तालुकास्तरीय कार्यशाळा:- राज्यातील जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांमध्ये दिनांक 
०५ डिसेंबर, २०२३ ते ११ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत तालुक्‍याचे मा. आमदार यांचे 
अध्यक्षतेखाली तसेच पंचायत समिती सभापती, उपसभापती, जिल्हा परीषद सदस्य, 
पंचायत समिती सदस्य, गट विकास अधिकारी, तहसिलदार यांच्या उपस्थितीत 
तालुकास्तरीय कार्यशाळांचे आयोजन करण्यात यावे. 

या कार्यशाळांत तालुक्यातील सर्व सरपंच, ग्रामसेवक, तलाठी, पंचायत समिती 
कार्यालयातील संबंधित अधिकारी/कर्मचारी, स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक, ग्रामीण 
गृहनिर्माण अभियंता, बँक प्रतिनिधी, मिडीया प्रतिनिधी, इत्यादींना अभियानाबाबत 
मार्गदर्शान करण्यात येईल. सदर कार्यशाळेस जिल्हास्तरावरील संपर्क अधिकारी हे 
निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहतील. 
५) ग्रामस्तरीय कार्यशाळा :- राज्यात सर्वत्र दिनांक १२ डिसेंबर, २०२३ ते १८ डिसेंबर, 
२०२३ या कालावधीत गावस्तरावर सरपंच यांच्या अध्यक्षतेखाली ग्रामपंचायत सदस्य व 
इतर मान्यवरांच्या उपस्थितीत ग्रामस्तरीय कार्यशाळा आयोजित करुन त्यामध्ये 
ग्रामसेवक, तलाठी हे अभियानाबाबत सखोल मार्गदर्डान करतील. 

या कार्यशाळाद्वारे “महा आवास अभियान २०२३-२४” चे ward 
अंमलबजावणीसाठी मिळालेली माहिती सर्व लाभार्थी यांना देवून गावातील गतिमान 
अंमलबजावणीबाबतचे नियोजन करण्यात येईल. सदर कार्यशाळेस तालुकास्तरावरील 
संपर्क अधिकारी हे निरीक्षक म्हणून उपस्थित राहतील. 


६) ग्राम कृती गटाचे (Village Action Group) गठन:- या ग्रामस्तरीय कार्यशाळेमध्ये 
प्रत्येक ग्रामपंचायती मध्ये “ग्राम कृती गटाचे गठन' करण्यात यावे. यामध्ये गावातील प्रभावी 
व्यक्‍ती, युवक/युवती, इत्यादींचा समावेश करता येईल. उदा. सरपंच, ग्रामसेवक, पोळीस 
पाटील, शिक्षक, पोलीस इ. प्रभावी व्यक्‍ती. या गटाने “महा आवास अभियान २०२३-२४” 
मध्ये गावस्तरावर केल्या जाणाऱ्या व करावयाच्या प्रत्यक्ष उपाय योजनांचा पाठपुरावा 
करुन अभियान Joo टक्‍के UNA करावयाचे आहे. 


७) लाभार्थी मेळावे:- गावोगावी ळोकप्रतिनिधींच्या उपस्थितीत लाभार्थ्यांचे मेळावे 
आयोजित करुन लाभार्थ्यांना घरकुल बांधकाम व दर्जाबाबत मार्गदर्शन, प्रोत्साहन देणे, 
तसेच लाभार्थ्यांना घरकुल मंजूरी पत्र वितरण करणे, घरकुलाचे भूमिपूजन कार्यक्रम 
आयोजित करणे, घरकुलांचे हप्ते वितरण कार्यक्रम करणे, गृहप्रवेश कार्यक्रम करणे, इ. 
सारखे उपक्रम राबविणेत यावेत. 


पृष्ठ २८ पैकी ९ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


८) बँक मेळावे:- तालुकास्तरावर/ गावोगावी बँक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत घरासाठी 
कर्ज घेवू इच्छिणाऱ्या लाभार्थ्यांसाठी बँक मेळाव्याचे आयोजन करुन लाभार्थ्यांना घरकुल 
बांधण्यासाठी कर्ज उपलब्धतेसाठी प्रयत्न करण्यात यावेत. 


“महा आवास अभियान २०२३-२४” चा प्रचार व प्रसिध्दीसाठी माहिती शिक्षण व संवाद 
(IEC) कार्यक्रम:- 

“महा आवास अभियान २०२३-२४” अंतर्गत राज्यात राबविण्यात येणाऱ्या विविध 
घरकुल योजनांबाबत जन जागृती, प्रचार-प्रसिध्दी करण्यासाठी माहिती, शिक्षण व संवाद 
(IEC) च्या विविध उपक्रमांचा जसे- Mass मिडीया, Outdoor मिडीया, Social मिडीया, 
Group मिडीया, आंतरव्यक्‍ती संवाद (IPC), पारंपारीक मिडीया, इ. उपक्रमांचा यथोचीत 
वापर करण्यात यावा. 


अभियानाची प्रभावी अंमलबजावणी, सनियंत्रण व मूल्यमापन:- 


“महा आवास अभियान २०२३-२४” च्या प्रभावी अंमलबजावणी, संनियंत्रण व 
मूल्यमापनासाठी राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका व गाव स्तरावर पुढीलप्रमाणे समित्या 


कार्यरत राहतील. 


i. राज्यस्तरीय अंमलबजावणी, सनियंत्रण व मूल्यमापन समिती :- 


अ.क्र. पद पदनाम 

।_१_ | प्रधान सचिव, ग्रामविकास व पंचायत राज विभाग अध्यक्ष 

२ | अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, वित्त विभाग सदस्य 

३ | अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, महसूल व वन विभाग सदस्य 

४ । अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, सामाजिक न्याय व सदस्य 
विशेष सहाय्य विभाग 

५ । अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, आदिवासी विकास सदस्य 
विभाग 

६ | प्रधान सचिव, इतर मागास बहूजन कल्याण विभाग सदस्य 

७ | प्रधान सचिव, उद्योग, ऊर्जा व कामगार विभाग सदस्य 

८ | प्रधान सचिव, सहकार व पणन विभाग सदस्य 

९ | संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृह निर्माण सदस्य सचिव 


पृष्ठ २८ पैकी १० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


ii. विभागस्तरीय अंमलबजावणी, सनियंत्रण व मूल्यमापन समिती :- 


अ.क्र पद पदनाम 
।_१_ | विभागीय आयुक्त, विभागीय आयुक्त कार्यालय अध्यक्ष 
२ | अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास सदस्य 
३ | अपर कामगार आयुक्त/ कामगार उपायुक्त सदस्य 
४ | विभागीय उप आयुक्‍त, समाज कल्याण सदस्य 
५ | उपआयुक्त (महसूल), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय सदस्य 
६ | उपआयुक्त (पुरवठा), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय सदस्य 
७ | विभागीय सह निबंधक, सहकारी संस्था सदस्य 
८  । क्षेत्रीय बंक अधिकारी सदस्य 
९ | उप आयुक्त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय सदस्य सचिव 
॥.जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी, सनियंत्रण व मूल्यमापन समिती :- 
अ.क्र. पद पदनाम 
ea कार्यकारी अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा तथा मुख्य अध्यक्ष 
कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद 
२ | प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प सदस्य 
३ | सहाय्यक आयुकत, समाज कल्याण सदस्य 
: उपजिल्हा कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र इमारत व इतर सदस्य 
बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळ 
५ | उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पंचायत), जिल्हा परिषद सदस्य 
उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी (पाणी पुरवठा व स्वच्छता सदस्य 
“| विभाग) 
७ | निवासी उप जिल्हाधिकारी सदस्य 
८ | जिल्हा पुरवठा अधिकारी सदस्य 
९ | जिल्हा उपनिबंधक, सहकारी संस्था सदस्य 
।_१०_ | जिल्हा माहिती अधिकारी सदस्य 
।_११ | जिल्हा लीड बँकर्स / बँक प्रतिनिधी सदस्य 
१२ । प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा सदस्य सचिव 


पृष्ठ २८ पैकी ११ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


४.तालुकास्तरीय अंमलबजावणी, सनियंत्रण व मूल्यमापन समिती :- 


अ.क्र पद पदनाम 
चिन गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती अध्यक्ष 
२ | तहसिलदार सदस्य 
३ | तालुका सहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था सदस्य 
४ | उप अभियंता (बांधकाम), जिल्हा परिषद सदस्य 
५ | उप अभियंता (पाणी पुरवठा), जिल्हा परिषद सदस्य 
६ | विस्तार अधिकारी, पंचायत सदस्य 
७ । स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक/ ग्रामीण गृहनिर्माण अभियंता सदस्य 
८  । राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान चे प्रतिनिधी सदस्य 
९ | बँक प्रतिनिधी सदस्य 
| ao | ० । विस्तार अधिकारी, संबंधित सदस्य सचिव 
*.ग्रामपंचायतस्तरीय अंमलबजावणी ,सनियंत्रण व मूल्यमापन समिती :- 
अ.क्र पद पदनाम 
[ae] सरपंच, ग्रामपंचायत अध्यक्ष 
२ | उप सरपंच, ग्रामपंचायत सदस्य 
३ | ग्राम रोजगार सेवक, मनरेगा सदस्य 
४ ।तलाठी सदस्य 
५ | महाराष्ट्र राज्य वीज वितरण कंपनी चे प्रतिनिधी सदस्य 
६ । राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान चे प्रतिनिधी सदस्य 
७ । ग्रामविकास अधिकारी /ग्रामसेवक, ग्रामपंचायत सदस्य सचिव 


वरील अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापन समित्या राज्यस्तर, विभागस्तर, 


जिल्हास्तर, तालुकास्तर व गावपातळीवरुन क्षमता बांधणी कार्यशाळा, आढावा बैठका, 
क्षेत्रिय भेटी (Field Visits), Awaas Soft, MIS Formats, इ. द्वारे अभियानाचे 


संनियंत्रन व मूल्यमापन करतील. 


पृष्ठ २८ पैकी १२ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


छ. 
आवास अभियान २०२३-२४” मध्ये उत्कृष्ट काम करणाऱ्या संस्था व व्यक्‍तींना पुढीलप्रमाणे 
“महा आवास अभियान पुरस्कार” देऊन गौरविण्यात येईल. पुरस्काराचे स्वरुप, पुरस्कार 


“महा आवास अभियान २०२३-२४” कालावधीतील उत्कृष्ट कार्याचा गौरव:- “महा 


वितरण कार्यक्रमाचे वेळापत्रक इत्यादी बाबत स्वतंत्रपणे कळविण्यात येईल. 


अ. राज्यस्तरीय पुरस्कार :- 


|. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 


सर्वोत्कृष्ट विभाग- प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

सर्वोत्कृष्ट जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

सर्वोत्कृष्ट तालुके - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

सर्वोत्कृष्ट बहुमजली इमारत, सर्वोत्कृष्ट गृहसंकुल व सर्वोत्कृष्ट बहुमजली गृहसंकुल 
(हाऊसिंग अपार्टमेंट) - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 


. राज्य पुरस्कृत आवास योजना 


सर्वोत्कृष्ट विभाग- प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

सर्वोत्कृष्ट जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

सर्वोत्कृष्ट तालुके - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

सर्वोत्कृष्ट बहुमजली इमारत, सर्वोत्कृष्ट गृहसंकुल व सर्वोत्कृष्ट बहुमजली गृहसंकुल 
(हाऊसिंग अपार्टमेंट) - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 


ब. विभागस्तरीय पुरस्कार :- 


प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 


सर्वोत्कृष्ट जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

सर्वोत्कृष्ट तालुके - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

शासकीय जागा उपलब्धता व वाळू उपलब्धता सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे तालुके - 
प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 


पृष्ठ २८ पैकी १३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


|. राज्य पुरस्कृत आवास योजना 
i. सर्वोत्कृष्ट जिल्हे - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. सर्वोत्कृष्ट तालुके - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
४. शासकीय जागा उपलब्धता व वाळू उपलब्धता सर्वोत्कृष्ट कामगिरी करणारे तालुके - 
प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 


क. जिल्हास्तरीय पुरस्कार :- 
|. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
. सर्वोत्कृष्ट तालुके - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
ii. सर्वोत्कृष्ट क्लस्टर - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 


॥. राज्य पुरस्कृत आवास योजना 

. सर्वोत्कृष्ट तालुके - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 

ii. सर्वोत्कृष्ट क्लस्टर - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
iii, सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 


ड. तालुकास्तरीय पुरस्कार :- 
|. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
. सर्वोत्कृष्ट क्लस्टर - प्रथम क्रमांक. 
ii, सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. सर्वोत्कृष्ट घरकुल - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 


॥. राज्य पुरस्कृत आवास योजना 

|. सर्वोत्कृष्ट क्लस्टर - प्रथम क्रमांक. 

1. सर्वोत्कृष्ट ग्रामपंचायत - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. सर्वोत्कृष्ट घरकुल - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 


इ. ग्रामपंचायतस्तरीय पुरस्कार :- 
|. प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण 
. सर्वोत्कृष्ट घरकुल - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 
॥. राज्य पुरस्कृत आवास योजना 
. सर्वोत्कृष्ट घरकुल - प्रथम, व्दितीय व तृतीय क्रमांक. 


पृष्ठ २८ पैकी १४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


८. “महा आवास अभियान २०२३-२४” कालावधीत राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांचे 
मूल्यमापन:- दिनांक २० नोव्हेंबर, २०२३ ते दिनांक ३१ मार्च, २०२४ हा अभियान कालावधी 


संपल्यावर अभियानात राबविण्यात आलेल्या उपक्रमांचे मूल्यमापन करण्यात येईल. या 
मूल्यमापनाच्या आधारे राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुका, ग्रामस्तरावर उत्कृष्ट कामासाठीच्या 


पुरस्कारांची नामांकने काढण्यात येतील. परिच्छेद - ७ मध्ये नमूद विविध स्तरावरील उत्कृष्ट 


कामासाठीच्या पुरस्कारांची नामांकने खालीलप्रमाणे समित्यांव्दारे निवडण्यात येतील :- 


पुरस्कार नामांकने उत्कृष्ट कामासाठीच्या पुरस्कारांची नामांकने निवडण्यासाठी 
समित्या 
राज्यस्तरीय पुरस्कारांची निवड । राज्यस्तरीय अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापन समिती 
विभागस्तरीय पुरस्कारांची निवड । विभागस्तरीय अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापन समिती 
जिल्हास्तरीय पुरस्कारांची निवड | जिल्हास्तरीय अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापन समिती 
तालुकास्तरीय पुरस्कारांची निवड | तालुकास्तरीय अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापन समिती 
क्य a तालुकास्तरीय अंमलबजावणी, संनियंत्रण व मूल्यमापन समिती 


मूल्यमापनाचे निकष सोबत 'परिशिष्ट - ap व परिशिष्ट - ब' मध्ये देण्यात आले आहेत. 


९. “महा आवास अभियान २०२३-२४” अंमळबजावणीसाठीचा खर्च प्रधानमंत्री आवास 


योजना-ग्रामीण व राज्य पुरस्कृत योजना यांच्या प्रशासकीय निधीतून करण्यात यावा. 


१०. सदर शासन निर्णय 


महाराष्ट्र शासनाच्या एफ. १0व9901019.200.1101 


यासंकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संकेतांक २०२३११०७१५२००९६५२० 


असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 


प्रत: 
१. मा. राज्यपाल यांचे सचिव. 


lly signed by KALU GONYA VALVI 
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, ou=RURAL 
DEVELOPMENT DEPARTMENT, 
2.5.4.20=714701fc3db9c38a46f4cd82e 1 e450b5 1a9e92eede8c323 
934f82edb538d3b20, postalCod 10032, hi 


, डॉन 1 
serialNum| ber=8C5D0F275C3D9A21DBO7FECF7919C2D83796E88 
930D62D44E7A4A6D4CBEE7EOE, cn=KALU GONYA VALVI 
Date: 2023.11.09 16:42:08 +05'30' 

(का. गो.वळवी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


२. मा. सभापती, विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव. 


३. मा. अध्यक्ष, विधानसभा यांचे खाजगी सचिव. 


पृष्ठ २८ पैकी १५ 


छ. 
घ्‌. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


मा. मुख्यमंत्री यांचे अतिरिक्‍त मुख्य सचिव व प्रधान सचिव. 

मा. उपमुख्यमंत्री यांचे सचिव, 

मा. विरोधी पक्षनेते, विधानसभा/ विधान परिषद यांचे खाजगी सचिव. 
मा. मंत्री (ग्रामविकास व पंचायत राज) यांचे खाजगी सचिव. 


. मा. सर्व पालकमंत्री तथा मंत्री यांचे खाजगी सचिव. 


मा.मुख्य सचिव यांचे उप सचिव. 

. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, नियोजन/ वित्त/ सामाजिक न्याय/ आदिवासी 
विकास/ इतर मागास बहुजन कल्याण/ गृहनिर्माण विभाग. 

. संचालक, राज्य व्यवस्थापन कक्ष-ग्रामीण गृहनिर्माण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 

. आदिवासी विकास आयुक्‍त, नाशिक. 

. समाज कल्याण आयुक्त, पुणे. 

. कामगार आयुक्त, मुंबई. 

. सर्व विभागीय आयुक्‍त. 

. सर्व जिल्हाधिकारी. 

. संचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय. 

. सर्व कार्यकारी अध्यक्ष, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा 
परिषद. 

. सर्व उपायुक्त (विकास), विभागीय आयुक्‍त कार्यालय. 

. अवर सचिव, योजना- १०, ग्रामविकास विभाग, मुंबई. 

. सर्व गट विकास अधिकारी, पंचायत समिती. 

. सर्व सरपंच, ग्रामपंचायत. 

. निवड नस्ती. 


पृष्ठ २८ पैकी १६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


परिशिष्ट अ 
राज्य, विभाग, जिल्हा, तालुकास्तरीय पुरस्कार निवडीसाठीचे निकष 

- राबविलेले उपक्रम | पारितोषिकासाठी निवडीचे निकष a क 

| भूमीहीन लाभार्थ्याना | ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत एकूण पात्र व भूमीहीन 
जागा उपलब्ध करुन | गरजू, पात्र परंतु घरकुल लाभार्थ्यांपैकी किती 
देणे. बांधकामासाठी जागा उपलब्ध लाभार्थ्यांना दिनांक ०६ जून, 

नसलेल्या लाभार्थ्यांना जागा | २०२३ ते अभियान 
उपलब्ध करुन देण्यासाठी पंडीत समाप्तीपर्यंतच्या 

दीनदयाळ उपाध्याय घरकुल कालावधीमध्ये जागा उपलब्ध 
जागा खरेदी अर्थसहाय्य योजना, करुन दिली, त्या प्रमाणात गुण 
शासकीय जागा विनामूल्य देण्यात येतील. (उदा. ५०% 
उपलब्ध करण्याची योजना, भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा 
ग्रामीण भागातील अतिक्रमणे उपलब्ध करुन दिल्यास 
नियमानुकूल करण्याची योजना व ५ गुण). 

इतर मार्ग - उदा. बक्षीसपत्र, 

भाडेपट्टा, इ. प्रभावीपणे राबवून 

उर्वरित सर्व भूमिहीन लाभार्थ्यांना 

जागा उपलब्ध करून देणे. 

२. | घरकुलांच्या केंद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत उद्दिष्टापेकी दिनांक of जून, 
SRAM १०० | ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत २०२३ ते अभियान 
टक्के मंजूरी देणे. जिल्ह्यांना वितरीत करण्यात समाप्तीपर्यंतच्या 

आलेल्या घरकुल उदिष्टांनुसार कालावधीमध्ये मंजूरी दिलेल्या 
१०० टक्के लाभार्थ्यांना मंजूरी देणे . घरकुलांच्या प्रमाणात गुण 
आणि लाभार्थ्यांच्या सक्रीय देण्यात येतील. (उदा. ८०% 
सहभागासाठी लाभार्थ्यांना घरकुलांना मंजूरी दिल्यास 


घरकुल मंजूरीचे पत्र त्वरीत 
वितरीत करणे, घरकुलाचे काम 
तात्काळ सुरु करणेबाबत सूचना 
देणे, घरकुल बांधकामाबाबत 
तांत्रिक मार्गदर्शान करणे व 


८ गुण) 


पृष्ठ २८ पैकी १७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


भूमिपूजन कार्यक्रम करुन 
घरकुलाचे बांधकाम सुरु करणे. 


मंजूर घरकुलांना सर्व 


केद्र पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत 


दिनांक ०६ जून, २०२३ ते 


हप्ते वेळेत वितरीत | ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत अभियान समाप्तीपर्यंतच्या 
करणे. मंजूर घरकुलांना पहिल्या हप्त्याचे कालावधीत भौतिक 
वितरण ७ दिवसांत करणे. पुढील प्रगतीनुसार पूर्ण घरकुलांचे 
हप्ते घरकुलांच्या भौतिक । सर्व हप्ते वितरीत केल्यास 
प्रगतीनुसार विनाविलंब वितरीत आर्थिकदृष्ट्या पूर्ण 
करणे. हे करतांना लाभार्थ्यांच्या घरकुलांच्या प्रमाणात गुण 
सक्रीय सहभागासाठी स्थानिक देण्यात येतील. (उदा.५०% 
स्तरावर हप्ते वितरण कार्यक्रमाचे भौतिकदृष्ट्या पूर्ण घरकुलांचे 
आयोजन करणे. हप्ते वितरीत केल्यास ५ गुण) 
सर्व मंजूर घरकुले | hs पुरस्कृत व राज्य पुरस्कृत मंजूरी देण्यात आलेल्या 
भौतिकदृष्ट्या पूर्ण | ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांतर्गत घरकुलांपैकी दिनांक ०६ जून, 
करणे. सर्व मंजूर घरकुलांचे काम २०२३ ते अभियान 
भौतिकदृष्ट्या पूर्ण करणे. यामध्ये समाप्तीपर्यंतच्या 
लाभार्थ्यांच्या सक्रीय कालावधीमध्ये भौतिकदृष्ट्या 
सहभागासाठी त्यांच्या पूर्ण झालेल्या घरकुलांच्या 
बैठका/मेळावे घेणे, सरपंच, | २० | प्रमाणात गुण देण्यात येतील. 
ग्रामसेवक/ग्राम विकास (उदा. मंजूरी देण्यात आलेल्या 
अधिकारी, ग्रामपंचायत कर्मचारी, घरकुलांपैकी ५०% घरकुले 
महिला स्वयंसहाय्य गट, पूर्ण झाल्यास १० गुण) 
अंगणवाडी कर्मचारी, आशा 
कर्मचारी, ग्रामीण गृहनिर्माण 


पृष्ठ २८ पैकी १८ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


अभियंता, इ. यांनी घरकुलांना 
वेळोवळी भेटी देणे व मंजूर 
केलेली सर्व घरकुले किमान 
कालावधीत व गतीने पूर्ण करणे. 


ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण 
पूर्ण करणे. 


घरकुलांची गुणवत्ता 
सुधारण्यासाठी प्रधानमंत्री आवास 
योजना-ग्रामीण अंतर्गत ग्रामीण 
गवंडी प्रशिक्षण कार्यक्रमाचे 
उद्दिष्ट हे प्रशिक्षण देणाऱ्या संस्था 
(Training Provider) यांच्याशी 
समन्वय ठेवून पूर्ण करुन त्यांचे 
मुल्यांकन (Assessment) 
त्वरीत पूर्ण करुन घेणे व सदर 
माहिती आवास  सॉफ्टवर 
अद्ययावत होईल याची खात्री 
करणे. प्रधानमंत्री आवास योजना- 
ग्रामीण अंतर्गत प्रलंबित घरकुले 
(Deleayed Houses) प्राधान्याने 
पूर्ण करण्यासाठी ग्रामीण गवंडी 
प्रशिक्षणाचा उपयोग करून 
घरकुले पूर्ण करणे. तसेच 


प्रशिक्षित ग्रामीण गवंडी व 
ग्रामपंचायत adie इतर 
उपलब्ध गवंडी यांची 


ग्रामपंचायतनिहाय यादी तयार 
करुन त्यांचे पॅनेळ बनविणे व या 
पॅनेलमधील गवंड्यांचा ग्रामीण 
गृहनिर्माण योजनांमधील 
घरकुलांच्या बांधकामात सहभाग 
घेणे. 


दिनांक ०६ जून २०२३ ते 
अभियान  समाप्तीपर्यंतच्या 
कालावधीत ग्रामीण गवंडी 
प्रशिक्षणासाठी दिलेल्या 
उद्दिष्टानुसार गवंडी प्रशिक्षण 
पूर्ण करणे ५ गुण व गवंडी 
प्रशिक्षण मुल्यांकनासहीत पूर्ण 
करणे ५ गुण या प्रमाणे एकूण 
१० गुण देण्यात येतील. (उदा. 
ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण ५०% 
पूर्ण झाल्यास २.५ गुण व गवंडी 
प्रशिक्षण  मुल्यांकनासहीत 
७०% पूर्ण झाल्यास ३.५ गुण 
या प्रमाणे). 


पृष्ठ २८ पैकी १९ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


डेमो हाऊसेस, तालुकास्तरीय 
डेमो हाऊसेसला लाभार्थ्यांच्या 
प्रत्यक्ष भेटी आयोजित करुन 
ग्रामपंचायत स्तरावरील डेमो 
हाऊस मॉडेल लार्भार्थ्यांस 


बहुमजली इमारती, जागांची कमतरता व जागांच्या seal दिनांक of जून, 

गृहसंकुले व हाऊसिंग | किमती यांचा विचार करून कमी २०२३ ते अभियान 

अपार्टमेंटची उभारणी । जागेत जास्त लाभार्थी समाप्तीपर्यंतच्या 

करणे सामावण्यासाठी लाभार्थ्यांना कालावधीमध्ये पूर्ण झालेल्या 
मार्गदर्शन करून, प्रवृत्त करून | बहुमजळी इमारती उभारणे 
एकत्र आणणे व त्यांच्या एकत्रित साठी ३, गृहसंकुळे उभारणे 
निधीतून जागा खरेदी करणे व साठी ४, हाऊसिंग अपार्टमेंट 
त्याद्वारे त्यांच्या बहुमजली उभारणे साठी ३ या प्रमाणे १० 
इमारती, गृहसंकुळले व अपार्टमेंट पैकी गुण देण्यात येतील. 
द्वारे घरांचे स्वप्न पूर्ण करणे अशा (उदा. बहुमजली इमारतीचे 
लाभार्थ्यांच्या राज्यात प्रत्येक ५०% उदिष्ट पूर्ण झाल्यास १.५ 
जिल्हा परिषद गटामध्ये प्रत्येकी गुण, गृहसंकुलाचे ५०% 
किमान एक याप्रमाणे बहुमजली उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास २ गुण, 
इमारती (9--१ते ४), गृहसंकुले हाऊसिंग अपार्टमेंटचे ५०% 
व हाऊसिंग अपार्टमेंट उभारणे. उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास १.५ गुण) 

डेमो हाऊसचा प्रभावी | घरकुलांची गुणवत्ता डेमो हाऊसेसच्या 

वापर करणे सुधारण्यासाठी व लाभार्थ्यांना उद्दिष्टानुसार तालुकास्तरीय व 
मार्गदर्शक ठरण्यासाठी प्रधानमंत्री जिल्हास्तरीय डेमो हाऊसमध्ये 
आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत माहिती कक्ष किंवा लाभार्थी / 
तालुका व जिल्हा स्तरावर डेमो महिला स्वयं सहायता गट 
हाऊसची निर्मिती करण्यात आली यांच्या उत्पादनांच्या 
आहे. ही सर्व तालुकास्तरीय व विक्रीसाठी कॉप-शॉप, इ. सुरु 
जिल्हास्तरीय डेमो हाऊसेस केल्याच्या प्रमाणात गुण 
किरकोळ कामांसह पूर्ण झाल्याची | देण्यात येतील. (उदा. डेमो 
खात्री करणे. लाभार्थ्यांना हाऊसच्या दिलेल्या 
मार्गदर्शानासाठी जिल्हास्तरीय उद्दिष्टापेकी ५०% डेमो 


हाऊसमध्ये लाभार्थी / महिला 
स्वयं सहायता गट यांच्या 
उत्पादनांच्या विक्रीसाठी कॉप- 
शॉप, माहिती कक्ष, इ. सुरु 
केल्यास ५ गुण) 


पृष्ठ २८ पैकी २० 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


वेळोवेळी दाखवून त्याप्रमाणे 
त्यांच्या घरकुलांची कामे 
होण्यासाठी त्यांचा प्रभावी वापर 
होईल याची दक्षता घेणे. या 
व्यतिरीक्त wip डेमो 
हाऊसमध्ये माहिती कक्ष किंवा 
लाभार्थी / महिला स्वयं सहायता 
गट यांच्या seq 
विक्रीसाठी महिला स्वयंसहायता 
गट/ ग्रामसंघ/ प्रभाग संघ/विविध 
कार्यकारी सेवा सहकारी 
संस्था/शेतकरी उत्पादक कंपनी, 
इ. समुदाय आधारीत संस्थांच्या 
सहकार्यातून कॉप-शॉप (Co-op 
Shop) सुरु करणे. 


शासकीय योजनांशी 
कृतीसंगम करणे. 


सर्व ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या 
लाभार्थ्यांचे जीवनमान 
उंचावण्यासाठी शासनाच्या विविध 
योजनांशी कृतीसंगम करणे. जसे 
- ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांमधील 
लाभार्थ्यांना रोजगार मिळवून 
देण्यासाठी महात्मा गांधी राष्ट्रीय 
ग्रामीण रोजगार हमी योजना, 
शौचालयासाठी स्वच्छ भारत 
मिशन-ग्रामीण, नळाने पिण्याच्या 
पाण्याचा पुरवठा करणेसाठी जल 
जीवन FRM, गॅस जोडणी साठी 
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, 
विद्युत्‌ जोडणी साठी सौभाग्य 
योजना, उपजिविकेचे साधन 
उपलब्ध करुन देणेसाठी राष्ट्रीय 


नमूद शासकीय योजनांशी 
कृतीसंगम (Convergence) 
मधील १० बाबींसाठी प्रत्येकी १ 
गुण या प्रमाणे १० गुणांपैकी 
गुण देण्यात येतील. (उदा. 
जळ जीवन PRM मधून 
नळाने पिण्याच्या पाण्याचा 
पुरवठा करणे डउदृष्टापैकी 
८०% उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास 
०.८ गुण या प्रमाणे प्रत्येक 
बाबीसाठी १ पैकी गुण देऊन 
एकूण १० पैकी गुण देण्यात 
येतील.) 


पृष्ठ २८ पैकी २१ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


ग्रामीण जीवनोन्नती «= fam, 
उर्जेच्या बचतीसाठी महाराष्ट्र 
उर्जा विकास अभिकरण 
(महाउर्जा), इ. 

तसेच दलित वस्ती सुधार 
योजना, ठक्कर बाप्पा आदिवासी 
वस्ती सुधार योजना, जिल्हा 
परिषद सेस, पंचायत समिती 
सेस, ग्राम पंचायत सेस, 
सीएसआर निधी इ. च्या 
माध्यमातून लाभार्थ्यांची घरकुले, 
बहुमजली इमारती, गृहसंकुले, 
अपार्टमेंट यांना मूलभूत नागरी 
सुविधा जसे जोडरस्ते, अंतर्गत 
रस्ते, ड्रेनेज सिस्टीम, पथदिवे, इ. 
उपलब्ध करुन देणे. 


नावीन्यपूर्ण उपक्रम 
राबविणे 


ग्रामीण गृहनिर्माण योजनांच्या 
अंमलबजावणीमध्ये गतिमानता व 
गुणवत्ता आणण्यासाठी 
पुढीलप्रमाणे नाविन्यपूर्ण उपक्रम 
राबविणे. 

१. लॅण्ड बँक : सर्व ग्रामीण 
गृहनिर्माण योजनांमधील भूमिहीन 
लाभार्थ्यांनाघरकुल 
बांधकामाकरीता जागा उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी ग्रामपंचायत 
स्तरावर विविध मार्गांनी उपलब्ध 
होणाऱ्या जागांची “लॅण्ड बँक' 
तयार करणे. 

२. सॅण्ड बँक : सर्व ग्रामीण 
गृहनिर्माण योजनांमधील 


| 


नमूद नाविन्यपूर्ण उपक्रम 
अंमलबजावणी मधील १० 
बाबींसाठी प्रत्येकी १ गुण या 
प्रमाणे १० गुणांपैकी गुण 
देण्यात येतील. (उदा. विविध 
मार्गांनी उपलब्ध होणाऱ्या 
जागांची “लॅण्ड बँक' तयार 
करणे. उद्दिष्टापैकी ५०% 
उद्दिष्ट पूर्ण झाल्यास ०.५ गुण 
या प्रमाणे प्रत्येक बाबीसाठी १ 
पैकी गुण देऊन एकूण १० पैकी 
गुण देण्यात येतील.) 


पृष्ठ २८ पैकी २२ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


लाभार्थ्यांना घरकुल 
बांधकामाकरीता वाळू उपलब्ध 
करुन देण्यासाठी प्रत्येक जिल्हा 
परिषद गटात किमान एक 
याप्रमाणे “सॅण्ड sar ची निर्मिती 
करणे. 

३. घरकुल मार्ट :- राज्यात 
महिला स्वयंसहायता गट/ग्राम 
संघ/प्रभाग संघ/विविध कार्यकारी 
सेवा सहकारी संस्था/शोतकरी 
उत्पादक कंपनी, इ. समुदाय 
आधारीत संस्थाद्वारे प्रत्येक 
जिल्हा परिषद गटामध्ये किमान 
एक घरकुल मार्ट सुरू करून 
त्याद्वारे घरकुलाचे बांधकाम 
साहित्य जसे - दगड, विटा, वाळू, 
सिमेंट, दारे, खिडक्या, छताचे 
साहित्य, इ. विक्रीसाठी उपलब्ध 
करणे. 

४. गृहकर्ज :- घरकुलांचे बांधकाम 
जलद गतिने पूर्ण करण्यासाठी 
वित्तीय संस्थांच्या समन्वयातून 
गरजेप्रमाणे इच्छुक लाभार्थ्यांना 
गृहकर्ज मिळवून देण्याची प्रक्रीया 
सुलभ करणे. 

५. वाळूला पर्याय :- क्रश सॅण्ड, 
सिमेंट ब्लॉक, फ्लाय अशा ब्रिक्स, 
इंटर लॉकींग ब्रिक्स, हॉलो ब्रिक्स, 
इत्यादींचा वापर वाळूला पर्याय 
म्हणून करणे. 


पृष्ठ २८ पैकी २३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


६. मॉडेल हाऊसेस :- किमान 
१०% घरकुल बांधकामामध्ये 
फरशी/लादी, रंगरंगोटी, किचन 
गार्डन/परसबाग, रेन वॉटर 
हार्वेस्टींग, सौरउर्जा साधने व नेट 
बिलींग, इ.चा वापर करून मॉडेल 
हाऊसेस उभारणे. रंगरंगोटी 
करतांना पत्र क्र.जा.क्र.राव्यक- 
ग्रागू/बांध/१४०/२०२१, दिनांक 
१८ मे, २०२१ रोजीच्या पत्रानुसार 
घरकुलांना रंगसंगती करणे. 

७. नवनवीन तंत्रज्ञान :- किमान 
१०% घरकुल बांधकामासाठी 
स्थानिक बांधकाम साहित्य, 
नवनवीन बांधकाम 
तंत्रज्ञान,किफायतशीर बांधकाम 
तंत्रज्ञान, नैसर्गिक आपत्ती रोधक 
तंत्रज्ञान, इ. नवनवीन तंत्रज्ञानाचा 
वापर करणे. 

८. पथदर्शी प्रकल्प :-सिडको 
(City and Industrial 
Development Corporation 
of Maharashtra Limited) 
सारख्या wet गृहनिर्माण 
करणाऱ्या संस्थांच्या मदतीने 
पथदर्शी प्रकल्प म्हणून Precast 
Technology घरे करण्यासाठी 
प्रयत्न करणे. 

९. घरावर ग्रामीण गृहनिर्माण 
योजनेचा लोगो, पती पत्नीचे नाव 
व ग्रामपंचायतीच्या मालमत्ता 


पृष्ठ २८ पैकी २४ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


नोंदवही मध्ये घरकुलाची नोंद इ. 
बाबींची पूर्तता करणे. 

१०. क्षेत्र अधिकारी अँप :- ग्रामीण 
विकास मंत्रालय, भारत सरकार 
यांनी प्रधानंत्री आवास योजना- 
ग्रामीण ची प्रभावी अंमलबजावणी, 
संनियंत्रण व मूल्यमापनासाठी 
क्षेत्र अधिकारी अँप (Area 
Officer App) ची निर्मिती 
केली आहे. ग्रामीण गृहनिर्माण 
योजनांच्या कामाची पहाणी 
करतांना या अँपचा जास्तीत 
जास्त वापर करणे. 


एकूण गुण १०० | 


पृष्ठ २८ पैकी २५ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


प्रलंबित घरकुले 
(Delayed House) पूर्ण 
करणे. 


प्रधानमंत्री आवास योजना- 
ग्रामीण अंतर्गत घरकुलांना 
पहिला हप्ता प्रदान केल्यापासून 
१२ महिन्यांपेक्षा जास्त 
कालावधी झालेली, मात्र 
अद्यापपर्यंत अपूर्ण असलेली 
प्रलंबित घरकुळे (Delayed 
Houses) प्राधान्याने पूर्ण करणे. 
यासाठी प्रलंबित घरकुलांच्या 
यादीनुसार घरकुले प्रलंबित 
राहण्यामागची कारणे शोधून 
त्या कारणांचे विश्लेषण करुन 
त्यावर उपाययोजना करून 
सदर घरकुले पूर्ण करणे, 
याकामी गरजेप्रमाणे तालुका 
कायदेविषयक सहाय्य व 
सल्ला समितीच्या सहाय्याने 
“लोक अदालत' वा इतर मार्गाने 
लाभार्थ्यांना घरकुल पूर्ण 
करण्यासाठी प्रवृत्त करणे. 
तसेच पूर्ण होऊ न शकणारी 
प्रलंबित घरकुले प्रधानमंत्री 
आवास योजना ग्रामीणच्या 
मार्गदर्शक सूचनांनुसार 
Refund करुन Remand 
करणे व यापुढे प्रलंबित 
घरकुलांच्या यादीमध्ये नविन 
घरकुलांचा Wada होणार 
नाही याची दक्षता घेणे. 


| 


अभियान संपताना 


Performance Index मध्ये 
असलेले निगेटिव्ह यास १०ने 
गुणून येणारे गुण एकूण 
गुणातून वजा करण्यात 
येतील. 


पृष्ठ २८ पैकी २६ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 
टिप :- 
१. उपरोक्‍त सर्व अ.क्र.१ ते १० हे निकष प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीणसाठी लागू राहतील 
वअ.क्र.२ते४व८ते ९ हे निकष राज्य पुरस्कृत आवास योजनांसाठी लागू राहतील. 
२. उपरोक्‍त विवरणपत्रामधील उपक्रम क्र.१ भूमीहीन लाभार्थ्यांना जागा उपलब्ध करुन देणे व 


उपक्रम क्रमांक ५ ग्रामीण गवंडी प्रशिक्षण पूर्ण करणे या उपक्रमांमध्ये जिल्ह्यामध्ये/ 


तालुक्यामध्ये/ग्रामपंचायतीमध्ये उद्दिष्ट उपलब्ध नसल्यास इतर उपक्रमांच्या गुणांची सरासरी 


काढून प्रत्येकी १० च्या प्रमाणात गुण देण्यात यावेत. (उदा. ‘ap जिल्ह्यामध्ये / तालुक्यामध्ये 


/ग्रामपंचायतीमध्ये भूमीहीन लाभार्थी नसेल आणि त्या जिल्ह्याला/ तालुक्‍्यामध्ये/ 
ग्रामपंचायतीला इतर ९ उपक्रमांमध्ये ९० गुणांपैकी ५० गुण मिळाळे असल्यास उपक्रम क्र.१ 


साठी ५.५६ गुण देण्यात यावेत.) 


पृष्ठ २८ पैकी २७ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रआयो-२०२३/प्र.क्र.२३६/योजना-१० 


परिशिष्ट ब॒ 
सर्वोत्कृष्ट घरकुल, सर्वोत्कृष्ट बहुमजली इमारत, सर्वोत्कृष्ट गृहसंकुल व सर्वोत्कृष्ट हाऊसिंग अपार्टमेंट 
निवडीचे निकष 
= पारितोषिकासाठी निवडीचे निकष a गुणांकन पध्दती 
नियोजन आराखडा, प्लास्टर, 
फरशी/लादी, किचन ओटा व रंगरंगोटी ता व वा ता सर 
असलेले घरकुल. रंगरंगोटी करतांना पत्र नियोजन , लादी, 
; अवर a कट 0. (कितवे ओटा, रंगरंगोटी असल्यास 
क्र.जा.क्र.राव्यक-ग्रागु/बाध/१४०/२०२१, व्य कार 
विन रोजीच्या पत्रानुसार त्येकी ४ गुण देण्यात यावेत. 
दिनांक १८ मे, २०२१ रोजीच्या पत्रानुसार 
घरकुलांना रंगसंगती करणे. 
भौतिकदृष्ट्या व आर्थिकदृष्ट्या किमान 
कालावधीत म्हणजे go दिवसांत 
घरकुल घरकुल पूर्ण केल्यास २० गुण, ९० 
| वच तत त ततल न २० | दिवसांसाठी १८ गुण, १२० दिवसांसाठी 
१६ गुण याप्रमाणे दर वाढीव महिन्याला 
२ गुण कमी करण्यात यावेत. 
शासन निर्णयातील 31.5.3 (x) मध्ये 
शासकीय योजनांशी कृतीसंगम असलेले ; शासकीय योजनांशी कृतीसंगम मधील 
: घरकुल. ° awe ५ मुद्यांच्या आधारे प्रत्येकी ४ 
याप्रमाणे गुण देण्यात यावेत. 
रेन वॉटर हार्वेस्टीं, किचन रेन वाटर  हार्वेस्टीं, किचन 
४ गार्डन/परसबाग, वृक्ष लागवड, सौरउर्जा व गार्डन/परसबाग, वृक्ष लागवड, 
साधने व नेट बिलींग, इ. सुविधा असलेले सौरउर्जा साधने व नेट बिलींग यास 
घरकुल. प्रत्येकी ४ याप्रमाणे गुण देण्यात यावेत. 
मूलभूत सुविधा (अंतर्गत रस्ता, ड्रेनेज 
मूलभूत सुविधा (अंतर्गत रस्ता, ड्रेनेज व्यवस्था, इ), घरकुलावर योजनेचा 
८ । व्यवस्था, इ, घरावर योजनेचा लोगो, sa लोगो, लाभार्थ्यांचे (पती-पत्नीचे) नाव, 
लाभार्थ्यांचे (पती-पत्नी) नाव, ग्रामपंचायत ग्रामपंचायत प्रॉपर्टी रजिस्टरमध्ये नोंद, 
प्रॉपर्टी रजिस्टरमध्ये नोंद, इ. यास प्रत्येकी ५ याप्रमाणे गुण देण्यात 
यावेत. 
एकूण गुण | oo | 


पृष्ठ २८ पैकी २८ 


